वाचा : 
१ शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांकः प्रमंग्रासयो-२००९/प्र.क्र. ११३/योजना-८, दि. ०९ 


सप्टेंबर २०१०. 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) 
संशोधन व विकास अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रश्ञासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३४ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक :१९ जुले, २०२४. 


२ शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ ऑक्टोबर, 


२०१५. 


३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of जानेवारी, 


२०२२. 


४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १२८७/ २०२४ दि. ०९ मे, २०२४. 


शासन निर्णय : 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


pane कामाची १० वर्ष 
विधान sa लांबी अंदाजित 
अ. पॅकेज लांबी as देखभाल दुरूस्ती 
सभा क्षेत्र / : कामाचे नाव किंमत (रु.लक्ष pa ee 
क्र. क्रमांक (कि.मी) अंदाजित किंमत 
तालुका ) 
(रू.लक्ष) 
La | बल्लारपूर प्ररामा-१० ते गोंडसावरी रस्ता (LR-0%, VR-§3) १.८४० | २८०.५८ १४.०३ 
/ Sears Lohatell ज्स्ता 
२ | चंद्रपूर पदमापूर ते वढोली रस्ता १७6. eee मक 
(MRL-o, VR-92,98) न र : 
बल्लारपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग-३५३ बी कळमना ते कोरटी तुकूम रस्ता 
३ बल्लारपूर vee Sl ane ge ४.८६० | ७६२.५६ ३८.१३ 
बल्लारपूर (LR-8l9, VR-94) 
४ प्ररामा-१० ते सादागड रस्ता (॥३_.-०४, VR-23) २.४२० | २६०.७५ १२.२३ 
y | we प्ररामा-०९ ते ताडभुज रस्ता द) re sage 
ग मुळ RD- (MRL-02, ७३-०६) न oe : 
/ वक वाळत 
& CHA- इजिमा-१३२ ते चक बेबाळ रस्ता (L-26, ५३-६१ १.६२० | २०२.७६ ९.४४ 
9 Aolg2 प्रजिमा-२१ ते मंदा FHA रस्ता (L-2, VR-3,) १.७६० । २०७.५६ ९.७१ 
८ बल्लारपूर प्ररामा-१० ते फुलझरी रस्ता (LR-0¢, VR-& 9) ५.४४० | ७२८.४६ ३६.४२ 
/ ee 
चंद्रपूर ॥॥--९३० (महादवाडी) ते APIO) मरारसावरी रस्ता 
९ चद्रपूर २.९०० 802.33 20.92 
(LR-9°0, ७३-६५, ६६) 
| १० | पळसगाव ते NH-343 8 रस्ता (LR-0¢, VR-23) २.०५० | २९४.५४ १४.७३ 
। ११ | १ बल्लारपूर / मानोरा ते कवडजी रस्ता (LR-0&, ७३-२०) १.३५० | १८३.६८ ९.१८ 
बल्लारपूर बामणी ते केमतुकुम रस्ता 
१२ हित uP 3.440 4o4.0& २५.०९ 
(LR-02, VR-92) 
एकूण १२ कामे ४०.०६ | ५५१२.५५ | २७५.८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३४/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व शा्तींवर कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित कार्यकारी 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. 
२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो २०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक 
२२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेड द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


) प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद New 
Technology Initiative FUR मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू लांबीच्या 
रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT)/ Short Panel Concrete (SPC) ची धावपट्टी घेण्यात 
यावी. 

॥) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात यावी. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन करावे 
लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री 
करण्यात यावी 

iy) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४७ अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

५) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरळेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात शासनाचे 
कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य कोणत्याही 
योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, 
महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, 
याची खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३३४/बांधकाम-४ 


५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

ix) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

x) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले 
बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा 
व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (0909) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 4943” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१९११३३२८९२२० असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 
: C=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DN: 
Pp RA S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c505 
422af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72FSCAESFDDC4F8C9 
V | N AYA K RA O Pp AT | L 64F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 
PATIL 


Date: 2024.07.19 13:50:49 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 


Cc 


षु 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, चंद्रपूर. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
) 
) 


(२ ७. ८:८४ 


) 
) 
) 
) 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
) 
) 
) 
) 


vo 


१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


